RNI No. MAHBIL / 2009/31733 
Reg.No.MCS/ 173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ९ ५ ] 


शुक्रवार , सप्टेंबर २९, २०१७ / आश्विन ७, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १५८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान . 


क्रमांक शाकानि २०१७/ प्र.क्र . १२०/१८ (र . व का .)- भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ च्या खंड (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत 


आहेत : 


१ . 


~ 


या नियमांना महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली (तिसरी सुधारणा ) नियम, २०१७ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये 
( अ ) “ शासन विभाग " या शीर्षाखालील , 

( १) नोंद क्रमांक १२ ऐवजी पुढील नोंद अंतर्भूत करण्यात यावी. 
“ १२. ग्रामविकास विभाग "; 
( २) नोंद क्रमांक ३२ नंतर पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात यावी. 

" ३३. मृद व जलसंधारण विभाग ,"; 
( ब ) (९ ) “ जलसंपदा विभागाला नेमून दिलेले विषय " या शीर्षाखालील , -नोंद क्र . ३ ऐवजी पुढील नोंद समाविष्ट करण्यात यावी 

“ ३. उपसा सिंचन ( ६०० हेक्टरपर्यंतची लहान पाटबंधारे कामे वगळून .) ; 
( क ) “ १२. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाला नेमून दिलेले विषय " या शीर्षाऐवजी, “१२. ग्रामविकास विभागाला नेमून दिलेले विषय " 
हे शीर्ष अंतर्भूत करण्यात यावे . 


भाग चार - अ - १५८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, सप्टेंबर २ ९, २०१७/ आश्विन ७, शके १ ९ ३ ९ 


( ड ) ( १२ ) “ ग्रामविकास विभागाला नेमून दिलेले विषय " हे शीर्ष अंतर्भूत केल्यानुसार त्या शीर्षाखालील, 

( १) नोंद क्र . “ एक - ए जलसंधारण " व नोंद क्रमांक १६-ई, १६- फ , १६- ग, १६- ह , १६- य तसेच १६ - ज वगळण्यात 


याव्यात . 


( २) नोंद क्र . १७ मधील “ व जलसंधारण " हे शब्द वगळण्यात यावेत . 

( ३ ) नोंद क्र . २० मधील “ व जलसंधारण " हे शब्द वगळण्यात यावेत . 
(इ ) पहिल्या अनुसूचीच्या शेवटी पुढील शीर्ष व नोंदी समाविष्ट करण्यात याव्यात 

“ ( ३३ ) मृद व जलसंधारण विभागास नेमून दिलेले विषय ", 

( १ ) ६०० हेक्टरपर्यंतची लहान पाटबंधाऱ्यांची कामे . 
( २ ) उपसा सिंचन योजना ( ० ते ६०० हेक्टर ). 
( ३ ) मृदसंधारण व पाणलोट विकास . 
( ४ ) महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ . 
( ५ ) जल व भू-व्यवस्थापन संस्था , औरंगाबाद . 
( ६ ) जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम. 
( ७) मृद व जलसंधारण विभागाला नेमून दिलेल्या कोणत्याही विषयासंबंधातील देय असलेली रक्कम निर्लेखित करणे. 
( ८ ) या सूचीमधील कोणत्याही बाबीच्या प्रयोजनासाठी चौकशी व आकडेवारी . 
( ९) या सूचीमधील कोणत्याही बाबीच्या संबंधातील परंतु कोणत्याही न्यायालयात स्वीकारण्यात न आलेली फी . 

( १० ) राज्याच्या प्रयोजनासाठी शासनाकडे निहीत केलेली किंवा शासनाच्या ताब्यात असलेली आणि मृद व जलसंधारण 
विभागाला नेमून दिलेली बांधकामे , जमिनी व इमारती. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुमीत मल्लिक , 
शासनाचे 

मुख्य 


सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, सप्टेंबर २९ , २०१७/ आश्विन ७, शके १ ९ ३ ९ 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 26th September 2017 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. ROB 2017/ C . R. 120/18 ( O & M ).- In exercise of the powers conferred by clause (3 ) of 
article 166 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following rules further to amend the Maharashtra Government Rules of Business, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Government Rules of Business ( Third 
Amendment) Rules , 2017 . 


2 . 


In the First Schedule to the Maharashtra Government Rules of Business , 


(a ) in entries regarding “ DEPARTMENTS OF GOVERNMENT” , 

(i ) for entry 12 , the following entry shall be substituted , namely : 


“ 12. Rural Development Department.” ; 


( ii) after entry 32 , the following entry shall be added , namely : 


“ 33. Soil and Water Conservation Department.” ; 


(6 ) in the heading “ ( 9 ) Subjects allotted to the Water Resources Department” , for 
entry 3 , the following entry shall be substituted , namely : 

" 3. Lift Irrigation ( excluding minor irrigation works upto 600 hectares.) ” ; 

(c ) for the heading “ ( 12 ). Subject allotted to the Rural Development and Water 
Conservation Department” the heading “ ( 12 ). Subject allotted to the Rural Development 
Department” shall be substituted ; 

(d ) under the heading “ 12. Subject allotted to the Rural Development Department”, as 
so substituted , 


(i) the sub - heading “ I- A Water Conservation ” and the entries 16 - E , 16 - F , 16 -G , 16 -H , 
16 - I, and 16 - J , thereunder shall be deleted ; 


( ii ) in entry 17 , the words “ and Water Conservation ” shall be deleted ; 

(iii ) in entry 20 , the words and Water Conservation ” shall be deleted ; 

(e ) the following heading and entries shall be added at the end of the FIRST 
SCHEDULE , namely : 


“ 33. Subject allotted to the Soil and Water Conservation Department”, 


( 1 ) Works of minor irrigation upto 600 hectares. 


( 2 ) Lift Irrigation Schemes (0 to 600 hectares ). 


( 3 ) Soil Conservation and Watershed Development . 


( 4 ) Maharashtra Water Conservation Corporation . 
(5 ) Water and Land Management Institute , Aurangabad . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , सप्टेंबर २ ९ , २०१७ / आश्विन ७, शके १ ९ ३ ९ 


(6 ) Jalyukt Shivar Abhiyan . 

( 7 ) Write -off of decretal dues in respect of any subject allotted to the Soil and Water 
Conservation Department . 

(8 ) Enquiries and statistics for the purpose of any of the matter in this lists . 
( 9 ) Fees in respect of any of the matters in this list, but not including fees taken in any court . 

( 10 ) Works , lands and buildings vested in or in the possession of Government for the purpose 
of the State and assigned to the Soil and Water Conservation Department. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUMIT MULLICK , 


Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


